जिल्हा व सत्र न्यायालय, सिंधुदुर्ग यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास 
मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी ०२१९/प्र.क्र.६७/कार्यासन-११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०१९. 


पहा: १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१,वित्तीय सुधारणा,दि.१०.९.२००१. 
२. शासन निर्णय क्र.अस्थायी ०२१९/प्र.क्र.६७/कार्यासन ११,दि.०७.०३.२०१९. 


३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.दि.११.०९.२०१९. 


४. जिल्हा व सत्र न्यायालय, सिंधुदुर्ग यांचे पत्र जा.क्र.प्रशा/३५९५/२०१९ दि.२२.०८.२०१९. 


शासन निर्णय : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, सिंधुदुर्ग यांच्या आस्थापनेवरील ५८ अस्थायी पदांना संदर्भ 
क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये दि. ०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. 
२. जिल्हाव सत्र न्यायालय, सिंधुदुर्ग यांनी संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार 
त्यांच्या आस्थापनेवरील पुढील THA नमूद केलेली ५८ अस्थायी पदे दि.०१.१०.२०१९ ते दि. 
२९.०२.२०२० पर्यंतच्या कालावधीसाठी पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 

Pe अधीक्षक 10१ | 
२ सहायक अधीक्षक ०४ 
३ वरिष्ठ लिपिक ०७ 
४ कनिष्ठ लिपिक २३ 
4 प्रमुख बेलिफ ०२ 

चपराशी ०८ 

मराठी लघुलेखक (नि.श्रेणी) 10१ | 

मराठी व इंग्रजी लघुलेखक (निम्न श्रेणी) a | १ 
९ बेलिफ ०७ 
1१0 ० पहारेकरी ०२ 
ee लघुलेखक (नि.श्रेणी) शिका आक 
१२ सफाई कामगार Po 

एकूण पदे ५८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२१९/प्र.क्र.६७/कार्यासन-११ 


३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१,२०१४,न्यायदान,दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (०२) (०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (अनिवार्य)(२०१४ ०१७२) ०१- 
वेतन या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन fue वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक uch 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.११.०९.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/१५/.॥६॥१/99॥9.90०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१९१८३५४६३७१२ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Santosh Sampatti णा पापा” 


5.4.2 4b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbed. 301215 
'03096€९468९407797, 


I iber=Ocb 1b0de02001 Scf6d 180057927 1f4816460b1802 
avag | re 2ae247dd6dd6f47462cd3, ‘Santosh Sampi gire 


df) 19 18:40:58 +05'30' 


(4a 
कार्यासन अधिकारी 


प्रत:- 


१) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, सिंधुदुर्ग. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


) 
) 
) 
) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


CC ww 


o~ 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 

वित्त विभाग, व्यय-५/ आ.पु.क.कक्ष /अर्थसंकल्प ११,मंत्रालय, मुंबई. 
विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/कार्या-२३,मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (कार्यासन ११ 


पु 


xn 


S 


G 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


